नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३९-आओ/का-१४११, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दि. १४ मार्च, २०२४. 
वाचा :- १) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.3३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 

२) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२. 

३) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 

४ शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 
प्रस्तावना :- 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी 
"महानगरपालिका क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे" व "नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात 
नागरी सेवा व सुविधेची कामे या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (9) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली असून त्याअंतर्गत करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (2.8), ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे 
नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधीळ तरतूदी वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये 
पुनःस्थापित करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (x) येथील शासन निर्णयातील तरतुदी 
विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे 
(नगरपालिका/नगरपंचायत/नगरपरिषद)" या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 
२०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार नगर पंचायत (गोरेगांव, देवरी), नगर परिषद (आमगाव, तिरोडा, गोंदिया), 
जिल्हा गोंदिया अंतर्गत सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या रू.८.३२ कोटी एवढ्या किंमतीच्या 
कामांची थेट झासन स्तरावरून निवड करण्यात आली आहे. सदर कामांसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा सोबतच्या 
विवरणपत्रातील संबंधित नगर पंचायत/ नगर परिषदेच्या नावासोबत दर्शाविल्याप्रमाणे राहील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 2022 मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, गोंदिया यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी, गोंदिया यांनी घ्यावी. 

३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ 
अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सोबतच्या परिशिष्टातीलळ कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत 
करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, गोंदिया यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे. बँक खात्याचा तपशील 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३९-आ)/का-१४११, 


(IFSC कोड व खाते क्रमांक) नियोजन विभाग सादर करावा. त्यानंतर सदर निधी उक्त बँक खात्यामध्ये 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, गोंदिया/ कार्यान्वयीन 
यंत्रणा यांनी संदर्भ क्र येथील शासन निर्णयामधील अन्य सर्व अटी व शर्तीचे पालन करावे 
५. सदर कामांवर होणारा खर्च मागणी क्र.ओ-९, मुख्य लेखाशीर्ष-३६०४ स्थानिक संस्था व पंचायत राज 
संस्था यांना नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकीत रकमा देणे, (०१)(०२) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
(नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत) सहायक अनुदान (३६०४ १०१८) (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदान 
याखाली सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४२२१११३८५१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
C H A R U S H | LA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b99d7dca0e63be 1 bd1b7158b9523537dcc1d46bc8077686 
D EVE N D RA 47a9ed4ff381 6ecf3, post \de=400032, st=Mal 
serialNumber=A75E4CF904B78F 2AE05 1843EA 1BA6106A393C2B0C 
F60FE03C94591 3B2BAE935F, cn=CHARUSHILA DEVENDRA 
CHAUDHARI are 
Date: 2024.03.14 22:20:32 +05'30' 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, 

२. जिल्हाधिकारी, गोंदिया, 

३. मुख्याधिकारी, नगर पंचायत (गोरेगांव, देवरी)/नगर परिषद (आमगाव, तिरोडा, गोंदिया), जि. गोंदिया, 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, गोंदिया, 

५. मा. उप मुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 

६. महाळेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 

७. महालेखापाल(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया, 

११. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गोंदिया, 

१२. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३९-आ)/का-१४११, 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३९-आ)/का-१४११, दि.१४/०३/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 
नगर पंचायत (गोरेगांव, देवरी), नगर परिषद (आमगाव, तिरोडा, गोंदिया), जिल्हा गोंदिया रु.८.३२ 
कोटी 
अ.क्र कामाचे नाव रक्‍कम 
(रु. लक्ष) 
गोरेगांव नगर पंचायत (कार्यान्वयीन यंत्रणा-साबांवि) 
PI प्र.क्र. ९ चंद्रपुर टोळी मध्ये उज्वल USAR यांच्या घरापासुन ते उमेश भोयर १०.०० 
यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे 
२ प्रक्लं.९ चंद्रपुर टोली Hea Sha ठाकुरवास डोंगरे यांच्या घरापासुन ते १०.०० 
सार्वजनिक शौचालय पर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्ता बांधकाम करणे 
३ प्र.क्र. १५ मध्ये सुरेन्द्र जांभुळकर ते देवेन्द्र बोरकर यांच्या घरापर्यंत सिमेट Hite | १०.०० 
रस्ता बांधकाम करणे 
४ प्र.क्र. १४ मध्ये धनराज रामटेके ते सुर्यवंशी यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काक्रौट रस्ता | १०.०० 
बांधकाम करणे 
देवरी नगर पंचायत (कार्यान्वयीन यंत्रणा-साबांवि) 
षि प्र.के १७ मध्ये सुरज शहारे ते कमलाबाई शहारे यांच्या घरापर्यंत Ae नाळी | १०.०० 
लादीकरण करणे 
प्र.क १० मध्ये देवाजी राउत ते सतिठा बोवाड यांचे घरापर्यंत बंद गटार बांधकाम | १०.०० 
प्र. क्र १७ मध्ये संतोष Fee ते रामकुवर मडावी यांचे घरापर्यंत नाली व पेव्हींग १०.०० 
Ih बांधकाम 
४ site शामकुवर ते देवाजी राऊत यांच्या घरापर्यंत लादीकरण करणे १०.०० 
५ प्रभाग क्र.१० मध्ये देवाजी राऊत ते पारधीकर यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट ५.०० 
नाली बांधकाम करणे 
६ प्रभाग क्र.१७ मध्ये संजीव निखारे ते मानिण मडावी यांच्या घरापर्यंत सिमेट ५.०० 
कॉक्रीट नाली बांधकाम करणे 
७ ।प्रभाग क्र.१० मध्ये the यांच्या घरापासुन ते बरेजु यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काक्रोट | ५.०० 
नाली बांधकाम करणे 
८ प्रभाग क्र.१० मध्ये वासनिक ते मडावी यांच्या घराच्या मागील बाजूस सिमेट ५.०० 
काँक्रीट नाली बांधकाम करणे 
९ प्रभाग क्र.१७ मध्ये दिवारु मडावी ते गोपाल मेश्राम यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट | ५.०० 
नाली बांधकाम करणे 
ae o प्रभाग क्र.१७ मध्ये शिवचरण Youd ते सुरज मडावी यांच्या घरापर्यंत सिमेंट ५.०० 
काँक्रीट नाली बांधकाम करणे 
lew q प्रभाग क्र.१७ मध्ये बिरसा मुंडा चौक ते अनिल पुराम यांच्या घरापर्यंत सिमेट ५.०० 
कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे 
१२ ।प्रभाग क्र.१७ मध्ये SAR मडावी ते प्रेमनारायण अग्रवाल यांच्या घरापर्यंत ५.०० 
सिमेट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे 
आमगांव नगर परिषद (कार्यान्वयीन यंत्रणा-साबांवि) 
गि रिसामा सिव्हीललाईन येथे रमेश मेश्राम यांच्या घरापासुन ते पंचम मडावी यांच्या | १०.०० 
घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 
२ रिसामा रेणुकानगर येथे श्रीकांत पिंजरकर यांच्या घरापासुन ते रहांगडाले यांच्या | ५.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३९-आ)/का-१४११, 


घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्ता बांधकाम 

३ !रिसामा रेणुका नगर येथे मधुसुदन मिश्रा यांच्या घरापासुन ते गुरुमुख कलसी १०.०० 
यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 

४ atta येथे रामसिंग चौव्हान यांच्या घरापासुन ते लालु मानकर यांच्या घरापर्यंत | १०.०० 
सिमेट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे 

५ ।'आमगांव शिवाजी नगर येथे राजीव वंजारी यांच्या घरापासुन ते नामदेव कोरे १०.०० 
यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 

६ [aid येथे कामठा रोड पासुन चंद्रा कालेज पर्यंत सिमेट रस्ता बांधकाम १०.०० 

७ गोंदिया रोड ते शिशु विहार किडंगीपार कडे जाणारा रस्ता सिमेटीकरण १०.०० 

तिरोडा नगर परिषद (कार्यान्वयीन यंत्रणा- तिरोडा नगर परिषद) 

शि तिरोडा शहर येथे ATS यांच्या घरापासुन ते चौधरी सर यांच्या घरापर्यंत सिमेंट १०.०० 
काँक्रीट रस्ता बांधकाम 

२ ।प्र.क्र.५ सेंट्रल बंकच्या मागे गायकवाड यांच्या घरापासुन ते निखिल बैस यांच्या १०.०० 
घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 

३ प्र.क्र.८ मध्ये सुकळी नाका ते गुरुदेव चौक पर्यंत रस्ता डांबरीकरण १०.०० 

४ पप्र.क्र.२मध्ये डोळीराम ठवकर ते WaT चौधरी यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट १०.०० 
रस्ता बांधकाम 

५ 'प्र.क्र.३मध्ये मनोज जिवतानी ते चकोले यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्ता १०.०० 
बांधकाम 

६ प्रकाश चौधरी ते पन्नालाल तितिरमारे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्ता १०.०० 
बांधकाम 

७ प्रक्र १मध्ये विनोद जेस्वाल ते कुर्वे पर्यंत सिमेंट कांक्रीट नाली कवर ओटे १०.०० 
बांधकाम 

८ प्रक्र ४ मध्ये मंगेश वलसे ते मेश्राम यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट नाळी व कवर | १०.०० 
ओटे बांधकाम 

९ प्रक७मध्ये दिलीप गाते ते राजाभाऊ Sere यांच्या घरापर्यंत सिमेट काँक्रीट १०.०० 
रस्ता बांधकाम 

fea o [ferret sex येथे दौलत Gress ते चौधरी यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्ता १०.०० 
बांधकाम 

ची १ तिरोडा शहर संत सज्जन वार्ड येथे मनिषा SATS यांच्या घरापासुन ते किशोर १०.०० 
राऊत यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट नाली बांधकाम करणे 

१२ ।प्र.क्र.८मध्ये धादरी फाटा ते मंगेश लिल्हारे यांच्या घरापर्यंत सिमेट कांक्रीट नाळी | १०.०० 
बांधकाम 

१३ प्र.क्र. २ मध्ये डॉ पटले ते रफीक शोख यांच्या घरापर्यंत रस्ता खडीकरण व १०.०० 
सिमेंटीकरण करणे 

१४ प्र.क्र. ३ मध्ये फिरोज शोख ते बावनकर यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्ता १०.०० 
बांधकाम 

१५ प्रक्र४मध्ये न. प. बगीचा पासुन ते वासनिक प्येत Re काक्रोट नाली व कवर । १०.०० 
ओटे बांधकाम 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३९-आ)/का-१४११, 


१६ प्रक ७मध्ये सार्वजनिक शौचालय ते रोशन बुरडे पर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्ता १०.०० 
बांधकाम 

१७ तिरोडा शहर येथे अनिल चव्हाण ते सार्वजनिक शौचालय पर्यंत सिमेंट काँक्रीट १०.०० 
रस्ता बाधकाम 

१८ तिरोडा शहर येथे अलोणी यांच्या घरापासुन नेरकर गुरुजी यांच्या घरापर्यंत सिमेट| १०.०० 
कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 

१९ प्रक ७मध्ये भंडारीच्या विहिरीपासुन रेल्वे स्टेशन कवलेवाडा जोड रस्ता पर्यंत १०.०० 
खडीकरण रस्ता बांधकाम 

२० ।क्र४मध्ये तन्नी रोहरा ते अंबुले बाइ पर्यंत सिमेट काँक्रोट रस्ता बांधकाम १०.०० 

२१ तिरोडा शहर येथे काळसर्प यांच्या घरापासुन ते साई मंदीर पर्यंत सिमेंट काॉक्रोट | १०.०० 
रस्ता बांधकाम 

२२ ।प्र.क्र.८ मध्ये माता मंदीर ते राहुल उपराडे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काक्रोट रस्ता | १०.०० 
बांधकाम 

२३ ।प्र.क्र.२ मध्ये डॉ. पटले ते रफोक शोख यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कांक्रीट बंदीस्त १०.०० 
नाली बांधकाम 

२४ ।प्र.क्र.३ मध्ये भोजराज घामेचा ते सलिम जवेरी यांच्या घरापर्यंत RAS काँक्रीट १०.०० 
रस्ता बांधकाम 

२५ प्र.क्र. १ मध्ये महेश असाटी ते प्रकाश करिहार यांच्या घरापर्यंत सिमेट काँक्रीट १०.०० 
रस्ता बांधकाम 

२६ प्र.क्र. ४ मध्ये धन्ना मेहरचंदानी ते कडू मानकर पर्यंत सिमेंट कांक्रीट रस्ता १०.०० 
बांधकाम 

२७ प्र.क्र. ७ मध्ये बन्सोड यांच्या शोतापासुन गजानन राऊत पर्यंत मातीकाम व मुरुम १०.०० 
पसरविण्याचे काम 

२८ तिरोडा शहर येथे पटले यांच्या घरापासुन ते अंबादे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट १०.०० 
कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 

२९ |तिरोडा शहर येथे सार्वजनिक बोरवेल ते पुलिया पर्यंत सिमेंट काक्रीट रस्ता १०.०० 
बांधकाम (राजेंद्र प्रसाद शाळा ते बेलाटी रस्ता) 

३० ।प्र.क्र.८ मध्ये अतुल नागपुरे ते संतोष नागपुरे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कांक्रीट रस्ता| १०.०० 
बांधकाम 

३१ प्रक १मध्ये इंद्रकलाबाई रहांगडाले ते सुनील शाहारे यांच्या घरापर्यंत नाळी कवर | १०.०० 
ओटे बांधकाम 

३२ प्रक्र ४ मध्ये हास्पीटल समोर पासुन ते मोहम्मद अली लेआउट पर्यंत सिमेट १०.०० 
कॉक्रीट नाळी व कवर ओटे बांधकाम 

३३ प्रक्र ४ मध्ये बाबा भेरम ते उके सर यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्ता बांधकाम | १०.०० 

३४ प्रक्र ७मध्ये राधेलाळ पटले ते चैतराम पटले यांच्या घरापर्यंत सिमेट काँक्रीट १०.०० 
रस्ता बांधकाम 

३५ प्रक्र ४ Fea Sele सर ते हावर भौतीक पर्यंत सिमेंट कांक्रीट रस्ता बांधकाम १०.०० 

गोंदिया नगर परिषद (कार्यान्वयीन यंत्रणा-साबांवि) 
शि प्र.क्र. ८ मध्ये दुर्गा चौक पासुन ते मनोज अग्रवाल यांच्या घराकडे जाणाऱ्या १०.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३९-आ)/का-१४११, 


रस्त्यावर सिमेटीकरण करणे 

२ ।प्रभाग क्र.६ गांधी वार्ड मध्ये मुकेश टेलर यांच्या दुकान ते येरपुडे गुरुजी यांच्या १०.०० 
घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्ता बांधकाम करणे 

३ प्रभाग क्र. २१ मध्ये प्रमोद भंडारकर ते गंदे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता | १०.०० 
बांधकाम करणे 

४ प्रभाग क्र. १९ मध्ये नरेश डेकाटे ते GIS वाघमारे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काक्रोट | १०.०० 
रस्ता व नाली बांधकाम करणे 

५ प्रभाग क्र.२ गोवर्धन चौकात लादीकरण करणे १०.०० 

६ प्रभाग क्र.१७ मध्ये नागेश्वर राऊत यांच्या घरासमोर समाज भवन बांधकाम करणे १०.०० 
प्रभाग क्र.१३ येथे समाज भवन मे एक खोली बांधकाम करणे ८.०० 
प्रभाग क्र. १ मध्ये राजेश माने ते गि-हेपुंजे यांच्या घरापर्यंत सिमेट काक्रोट रस्ता व | १०.०० 
नाली बांधकाम करणे 

९ प्रभाग क १८ मध्ये कमला रंगारी ते जानी गेडाम यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉकीट १०.०० 
नाला व पुलिया बांधकाम 

विकि ० प्रभाग क्र. २१ मध्ये के. एम. जे हॉस्पीटल जवळ जितेश राणे ते जायस्वाल यांच्या | १०.०० 
घराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर दोन्ही बाजुला पेव्हींग ब्लॉक बांधकाम करणे 

व्यि १ प्रभाग क्र. ४ अमध्ये विवेकानंद कालोनी परिसर मध्ये गिजरे यांच्या घरामागे १०.०० 
सिमेंट काँक्रीट रस्ता, नाली व पेव्हीग ब्लॉक बांधकाम करणे 

१२ प्र.क्र. २० मध्ये छोटु बिसेन ते VHT कापसे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कांक्रीट रस्ता | १०.०० 
बांधकाम करणे 

१३ प्रभाग क. ३ मध्ये बिसेन चौकच्या मागे तरुण बिसेन यांच्या घरासमोरील रस्ता 4.00 
सिमेंटीकरण करणे 

१४ ।प्र.क्र. २० मध्ये दामोदर चौधरी ते राजेश धुवारे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट ५.०० 
नाली व पेव्हींग ब्लॉक बांधकाम करणे 

१५ प्रभाग क्र. १५ मध्ये चिचुभाई गॅस गोदाम (मुरीं रोड) पेविग ब्लॉक बांधकाम ५.०० 

१६ गोंदिया शहरातील मोक्षथाम जवळील संत आसाराम बापू आश्रममध्ये बापकुटीया | ५.०० 
पासून रसोई घर पर्यंत पेविंग ब्लॉक बांधकाम 

१७ प्रभाग क १ मध्ये ओमकार बिसेन यांच्या घरापासुन ते उरकुडे यांच्या घरापर्यंत ८.०० 
सिमेट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 

१८ [MART क्र. १३ मध्ये प्रभाकर बागडे यांच्या घरापसुन मोठ्या नाल्यापर्यंत सिमेट १०.०० 
कॉक्रीट रस्ता व नाली बांधकाम 

१९ ।प्रभाग क्र. १३ येथे समाज भवन समोर हायमास्ट Gish लावणे ५.०० 

२० [MART क्र. ४ मध्ये मन्ना यांच्या घरापासुन ते गायधने आटा चक्की पर्यंत सिमेट १०.०० 
कॉक्रीट नाली बांधकाम 

२१ [FART क्र. १२ रामनगर बाजार चौक मध्ये कोमल गुरुदास मुलचंदानी यांच्या ५.०० 
घरामागे पासुन ते जयेन्द्र दमाहे यांच्या घराकडे जाणारी गल्लीत सिमेंट काँक्रीट 
नाली बांधकाम 

२२ ।प्रभाग क्र. १ मध्ये दिलरंजन नागपुरे यांच्या घरापासु ते अरविंद पटेल यांच्या ५.०० 
घरापर्यंत रस्त्याचे सिमेटीकर करणे 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३९-आ)/का-१४११, 


२३ प्रभाग क्र. 92 मध्ये सैन्यक साजजीव अली यांचे बाजूस शोख अविर व रफिक ५.०० 
यांच्या घराच्या मागे सिमेंट कॉक्रीट नाली बांधकाम 

२४ प्रभाग क. ६ मध्ये बाबा लिल्हारे ते मेवे चौक पर्वत सिमेट कोंडीट रस्ता बांधकाम ५.०० 

२५ ।प्रभाग क. १० मध्ये अयोध्या नगर मध्ये गिरेपूजे यांच्या घरापासुन ते धुवारे पोलीस | ८.०० 
ते नेवारे मॅडम यांच्या घरापर्यंत सिमेट कॉकीट रस्ता च नाली बांधकाम 

२६ 'प्र.क्र.११ खापडे कॉलोनी अंतर्गत शांती कॉलोनी मध्ये श्री उके यांच्या घरापासनु ते| ५.०० 
शालु कुडजवार यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 

२७ ।प्र.क्र.१२ रामनगर बाजार चौकात मुकेश रहांगडाले यांच्या घरासमोरील पाणी 3,00 
टंकी पासुन ते शानु चिकन सेंटर कडे जाणारा रस्त्यावर सिमेंट काँक्रीट नाली 
कव्हर सहीत व सभागृह बांधकाम करणे 

२८ 'प्र.क्र.१५ सिंधी कॉलोनी मध्ये डॉ. डुलानी ते मनिहारी धर्मशाला कडे जाणारा रस्ता ५.०० 
सिमेटीकरण करणे 

२९ प्रभाग क्र.९ मध्ये बालाघाट रोड स्थित इदगाह सुरक्षा भित बांधकाम १०.०० 

३० प्रभाग क्र. ११ मध्ये फानेन्द्रनाथ चौक ते बॅनर्जी सर यांच्या घरापर्यंत पेव्हींग ब्लॉक | ५.०० 
बांधकाम करणे 

३१ प्रभाग क्र.१२ मध्ये वासुदेप बेले ते सुखऱयाम रहांगडाले यांच्या घरापर्यंत पेव्हींग ५.०० 
ब्लॉक लागणे 

३२ ।प्रभाग क्र. ४ मध्ये राजु बिसेन याच्या प्लॉट पासुन चंदु मेश्राम ते राधेश्याम मेढे १०.०० 
यांच्या घरापर्यंत पेव्हीग ब्लॉक बांधकाम करणे 

३३ प्रभाग क्र.१ मध्ये नारायण बोपचे यांच्या घरापासुन ते कटरे यांच्या घरापर्यंत नाली | १०.०० 
बांधकाम 

३४ | प्रभाग क्र.१६ मध्ये सुरजमल वार्ड येथे हरिओम वाटीका अंर्तगत सिमेट काँक्रोट ५.०० 
रस्ता बांधकाम 

३५ प्रभाग क्र.१३ मध्ये मंजुलता निमोही यांच्या घरापासून सरकारी नाल्या पर्यंत RIVE] ५.०० 
कॉक्रीट रस्ता बांधकाम 

३६ प्रभाग क्र. १३ मध्ये बबलु GER यांच्या घरापासुन ते योगेडा मेश्राम यांच्या घरामागे ३.०० 
सिमेंट काँक्रीट नाली बांधकाम 

३७ ।प्रभाग क्र. ६ गांधी वाड मध्ये श्रीखंडे सर ते बांते सर यांच्या घरापर्यंत सिमेट १०.०० 
कॉक्रीट रस्ता व नाली बांधकाम करणे 

३८ प्रभाग क्र. २१ मध्ये Sarda कावळे ते गीताबाई लाडे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट १०.०० 
कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे 

३९ प्रभाग क्र. १९ बस खोली बजाज वार्ड मध्ये जगन्नाथ प्रभु नगर द्वार बांधकाम करणे | १२.०० 

एकूण ८३२.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


